सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक 
एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष " २२३५ सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण " या लेखाशिर्षाअंतर्गत वितरीत करावयाच्या 
निधीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०२४/प्र.क्र.९२/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, 3 रा मजला, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १२ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ:- १. उपायुक्‍त (प्रशासन), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे दि.३१.५.२०२४ व 


दि.१२.७.२०२४ रोजीचे पत्र, 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.७.२०२४. 


प्रस्तावना: 


महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिनस्त विविध शासकीय संस्थांच्या बांधकाम दुरुस्तीच्या कामासाठी 
लेखाशिर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२-समाज कल्याण, ८००-इतर खर्च (०१) (०४) इमारतींची 
दुरुस्ती व २७ लहान बांधकामे मागणी क्र. एक्स -१ (२२३५-२२४१) योजनेतर या बाबीअंतर्गत अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिनस्त विविध शासकीय संस्थांच्या बांधकाम दुरुस्तीच्या 
कामासाठी लेखाशिर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२-समाज कल्याण, ८००-इतर खर्च (०१) (०४) 
इमारतींची दुरुस्ती व २७ लहान बांधकामे मागणी क्र. एक्स -१ (२२३५-२२४१) योजनेतर या बाबीमधून खालील 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील लेखाशीर्ष/उद्दिष्टाकरेता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे एकुण 
रु.२०,१४,०००/- (रुपये वीस लक्ष चौदा हजार फक्त) इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ. लेखाशिर्ष व बाब अर्थसंकल्पिय | मागणी केलेली | प्रस्तावित वितरण 
क्र तरतूद तरतूद 
(२०२४-२५) 

ea २ ३ a. ५ 

मागणी क्र.<-१ 
i २२३५-सामाजिक सुरक्षा व PEAT, 02- 

समाज कल्याण, ८००-इतर खर्च (०१) (०४) 

इमारतींची दुरुस्ती व २७ लहान बांधकामे २५.५३ २०.१४ २०.१४ 

मागणी क्र. एक्स -१ (२२३५-२२४१) 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.९२/का-७अ 


अ. लेखाशिर्ष व बाब अर्थसंकल्पिय | मागणी केलेली | प्रस्तावित वितरण 


क्र तरतूद तरतूद 
(२०२४-२५) 
a 2 3 | छे ५ 
मागणी क्र.<-१ 
योजनेतर 
एकूण २५.५३ २०.१४ २०.१४ 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे हे 
राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास 
आयुक्तालय, पुणे यांनी नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित 
निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 


३. याबाबत सन २०२४-२५ करीता वरील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 
करुन दिलेला निधी खर्च करण्याची व त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे, याची 
दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे यांनी घ्यावी. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०८१२१२४४३४६६३० असा आहे. सदरचा 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHIVAJI P KARWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND. 
CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=46ec07554eac404147684ed8b27adc8a 1c2a78fe8ffea3cod 
d01377e25f76a36, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KARWAR a a 
(शिवाजी पां.कारवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे, 

२. महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 

3. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहहर/मुंबई उपनगर, 

४. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे (आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत), 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी(आयुकक्‍्तालय,पुणे मार्फत), 
सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास, (आयुक्‍्तालय,पुणे मार्फत), 
सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी(आयुकक्‍्तालय,पुणे मार्फत), 
कार्यासन(व्यय-६/अर्थसंकल्प-७) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
कक्ष अधिकारी(का.४), महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई,यांना सदर निधी वितरीत 
करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित, 
१०. निवड नस्ती-का-७ अ. 


eon G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


